श्री.महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी, ता.कामठी, 
जि.नागपूर या तीर्थस्थळाच्या मूळ मंजूर विकास 
आराखड्यात नव्याने कामांचा समावेश व या कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगरविकास विभाग, 
शासन निर्णय (शुध्दीपत्र) क्रमांक-नासुप्र-२०१७/प्र.क्र.९६/नवि-२६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ ऑक्टोबर, २०१८ 


१) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक-तीक्षेवी-२०१५/प्र.क्र.१६/१४४४ दि. २६ मे, २०१५. 
२) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक-तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.०६/का-१४४४ दि. ४ जून,२०१५ 
३) शासन निर्णय, नगरविकास विभाग, क्रमांक-नासुप्र-२०१५/युओआर-५८/प्र.क्र.११४/नवि-२६ 
दि.२१ डिसेंबर, २०१५ 
४) सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास यांचे पत्र क्र.का.अ./प्र-१/८७३ दिनांक १२/१०/२०१७ 
५) शासन निर्णय, नगरविकास विभाग, क्रमांक-नासुप्र-२०१७/प्र.क्र.९६/नवि-२६ दि.२३ ऑक्टोबर,२०१७ 
व समक्रमांक दि.२६ ऑक्टोबर,२०१७ चे शुध्दीपत्र 
६) शासन निर्णय, नगरविकास विभाग, क्रमांक-नासुप्र-२०१५/युओआर-५८/प्र.क्र.११४/नवि-२६ 
दि.३० ऑक्टोबर,२०१७ 
७) जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे पत्र क्र.डेस्क-१२/एमयुएन-३/कावि-७९८/२०१८ दिनांक १३/०६/२०१८ 
८) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या दिनांक २०/०७/२०१८ च्या 
बैठकीच्या अनुषंगाने, समितीने दिनांक २३/०९/२०१८ ची केलेली शिफारस. 
९) जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक-.डेस्क-१२/एमयुएन-३/कावि-१३२१/२०१८ दिनांक ०१/१०/२०१८ 
१०) मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०३/१०/२०१८ रोजी संपन्न झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त. 
११) समक्रमांक दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१८ चा शासन निर्णय 
शासन निर्णय (शुध्दीपत्र):- 
उपरोक्त क्र.११ अन्वये निर्गमित शासन निर्णयातील अट व शर्ती भागातील अट क्र.०३ खालीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावी. 
“अट क्र.०३- मंजूर विकास आराखड्यातील कामासाठी वितरीत केलेल्या निधीच्या विनियोगाची 
प्रमाणपत्रे जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी विहित कालमर्यादेत सादर करावीत.” 
०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१७१२३०४५५२२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
४०५6 Shashikant Percocet atresia oun Devon 


epartment, postalCode=400032, st=Maharashtr: 


री 2.5.4.20=88b726 1ec236df5e51055c4e56e97¢2ea6823e6595d1 10ff 
Narhari ये 
(शशिकांत योगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः नासुप्र-२०१७/प्र.क्र.९६/नवि-२६ 


मा.मंत्री, वित्त व नियोजन यांचे खाजगी सचिव. 

मा.मंत्री, ऊर्जा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा तथा पालकमंत्री नागपूर यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री, वित्त व नियोजन यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री, नगरविकास यांचे खाजगी सचिव. 

नागपूर जिल्ह्यातील संबंधित संसद सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य. 
मा.अध्यक्ष, नागपूर जिल्हा परिषद, नागपूर. 


८. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. 
११, 
१२. 
१३. 
Ye. 
१५. 
१६. 
१७. 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-१), सचिव (नवि-२), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर. 

जिल्हाधिकारी नागपूर, नागपूर. 

पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर/ पोलीस अधिक्षक नागपूर. 

अवर सचिव, कार्यासन नवि-१६, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती, कार्यासन नवि-२६, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


